फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदविका संस्थांचे 
विलीनीकरण करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३५६/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/ 
२०२४-२५/७७४, दि.२३.०९.२०२४ 


प्रस्तावना : फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्‍त वाचा येथील पत्रान्वये, विद्यमान औषधनिर्माणझ्ञासत्र पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था विळीन करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४- 
२५ पासून शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून, 
सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, “राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कॉलेज 
ऑफ फार्मसी, डुडुळगांव, पो.आळंदी, ता.हवेली, जि.पुणे” या विद्यमान पदवी अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेत “राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळाचे इन्स्टिटयुट ऑफ फार्मसी, भोसरी, पुणे” ही 
पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून विलिन करण्यास खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच 
दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / 
संस्थांवर बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच, फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, 
तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, आवश्‍यक 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३५६/तांशि-४ 


४) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) प्रस्तुत विळीनीकरणानंतरची प्रवेशा क्षमता फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता मंजूर केल्याप्रमाणे राहील. 


७) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्युजञान (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशान फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक 
कर्मचारी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या मानकानुसार 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


९) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, 
नवी दिल्ली यांच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर 
राहील. 


११) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


१२) महाविद्यालयाने/संस्थेने संबंधित विद्यापीठाचे संलग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक 
राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालळयावर बंधनकारक राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३५६/तांशि-४ 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००३१८३९३३१६०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by THORAT AJITKUMAR ॥१॥॥५१॥७0 
THORAT AJITKUMAR क टाळी 
A R U N RAO BUS HE AND TECHNICAL EDUCATION 


Date: 2024.10.03 18:26:28 +05'30' 


(अजितकुमार थोरात) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१ 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

निवडनस्ती/तांशि-४ 


AD 


AV 


9८ 


ल 


पु 


) 
) 
) 
) 
) 
&) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.356/TE-4, Dated: 03 October, 2024 
List of Merger of Institutions under the same Trust / Society /Company operating in the same Campus or City , Approved by PCI for A.Y.2024-25 


DTE Code, PCI Code, Name Institute Code, PCI Program Affiliating Body Name of Course Intake Intake 
and Address of Merger Code, Name and Approved | Approved 
Instituions Address of the Institute for 2023-24 | for 2024-25 
after Merging 


PARENT INSTITUTION 6382- Rajmata Jijau Un-Aided | PHARMACY Savitribai Phule Pune 
6382- Rajmata Jijau Shikshan Shikshan Prasarak University, Pune 
Prasarak Mandal's College of Mandal's College of POST GRADUATE — |M.Pharm. Pharmaceutical Quality Assurance 
Alandi, Tal. Haveli, Dist.Pune - Post Alandi, Tal. Haveli, 


POST GRADUATE M.Pharm. Pharmaceutics 


Maharashtra State Board of DIPLOMA D.Pharm 
Technical Education, Mumbai 


Digitally signed by THORAT AJITKUMAR 
THORAT ARUNRAO 
DN: CN = THORAT AJITKUMAR ARUNRAO, C 


AJITKUMAR = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 


AR U N RAO TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Date: 2024.10.03 18:26:45 +05'30' 


412 105 Dist.Pune - 412 105 
PCI CODE -1711 PCI CODE -1711 


CHILD INSTITUTION 
6511- Rajmata Jijau Shikshan 
Prasarak Mandal's Institute of 
Pharmacy, Opp Amphenol, Co 

Near Datta Mandir, MIDC 
Landewadi, Bhosari, Dist.Pune - 
412 105 
PCI CODE -1712 


Page 1 of 1 


